राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत (९४५४) 
मृद आरोग्य पत्रिका व व्यवस्थापन योजना 


(SHC) सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३२२/प्र.क्र.१४७/१अओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० मार्च, २०२३ 


वाचा :- १ केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या 

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य पत्रिका (SHC) बाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना. 

2) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक ३-१/२०२२ -Fert.Use, दिनांक २४.३.२०२२ . 

३) शासन पत्र क्रं १९/४२०२२/७.१.१०३/१४-॥५/दि. १२.०७.२०२२ 

४ केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक 3-9 /2022 -Fert.Use, दिनांक ३०.९. २०२२. 

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक १४-१७ /२०२२ -Fert.Use, दिनांक ०६.१२. २०२२. 

६) कृषि आयुक्तालयाचे जा.क्र.कृ.आ./मृ.स.मृ.चा./ज.आप/२२-२३/४८८९४/२०२२ दिनांक 
२०.१२.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य पत्रिका (SHC) वितरण कार्यक्रम केंद्र 
शासनाने सन २०१४-१५ पासून सुरू केलेला आहे. सन २०१५-१६ पासून ही योजना केंद्र व राज्य हिस्सा 
६०:४० या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.०२ वरील दि. २४.३.२०२२ रोजीच्या 
पत्रान्वये जमीन आरोग्य व सुपिकता अतंर्गत जमीन आरोग्य पत्रिका व जमीन आरोग्य व्यवस्थापन योजनांचा 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत समावेश करण्यात आलेला आहे. यामध्ये मृद नमुन्यांचे विश्‍लेषण करून 
शेतक-यांना जमीन आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात येते. जमीन आरोग्य पत्रिकेच्या माध्यमातून त्यांच्या 
जमिनीचा रासायानिक गुणधर्म स्थिती, प्रमुख अन्नद्रव्यांची पातळी व सुक्ष्म मुलद्रव्याची कमतरता व 
स्थितीची माहिती होतक-यांना देण्यात येते. 

राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLC) इतिवृत्तानुसार सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत वार्षिक कृति आराखडा (AAP) आधारित जमीन आरोग्य पत्रिका व 
व्यवस्थापन योजनेस संदर्भ क्र. ०३ वरील दि. १२.७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूरी दिलेली आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.०५ वरील दि.०६.१२.२०२२ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ मध्ये जमिन 
आरोग्य व्यवस्थापन योजनेचा सन २०१८-१९ व सन २०२०-२१ मधील व जमिन आरोग्य पत्रिका योजनेचा 
सन २०२०-२१ मधील प्रलंबित दायित्वाचा निधी वितरीत केलेला आहे. सन २०१८-१९ व सन २०२०-२१ 
मधील प्रलंबित दायित्वाच्या केंद्र हिऱ्याळा समरूप राज्य हिड्यासह वितरीत करावयाच्या निधीचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२२/प्र.क्र.१४७/१ओ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र योजना वर्ष केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) | एकूण 
नि जमीन आरोग्य व्यवस्थापन २०१८-१९ ८९.९६ ५९.९७ १४९.९३ 
२ | जमीन आरोग्य व्यवस्थापन २०२०-२१ ११.४७ ७.६५ १९.१२ 
३ | जमीन आरोग्य पत्रिका २०२०-२१ १४२.३१ ९४.८७ २३७.१८ 
एकूण २४३.७४ १६२.४९ ४०६.२३ 


यानुषंगाने जमिन आरोग्य व्यवस्थापन योजनेकरिता केंद्र हिश्‍श्‍्याचा रु.१०१.४३ लाख व राज्य RAAT रु.६७.६२ 
org व जमिन आरोग्य पत्रिका योजनेचा केंद्र हिळ्याचा रु.१४२.३१ लाख व राज्य हिऊ्याचा रु. ९४.८७ लाख 
याप्रमाणे केंद्र हिकड्याचा रु.२४३.७४ लाख व राज्य BAA रु. १६२.४९ लाख असा एकूण रु. ४०६.२३ लाख 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत जमिन आरोग्य व्यवस्थापन योजनेकरिता केंद्र हिऱर्याचा रु.१०१.४३ 
लाख व राज्य हिळ्याचा रु. ६७.६२ लाख व जमिन आरोग्य पत्रिका योजनेचा केंद्र हिळऊ्याचा रु.१४२.३१ लाख व 
राज्य हिळड्याचा रु. ९४.८७ लाख याप्रमाणे केंद्र PIAA रु.२४३.७४ लाख व राज्य हिऊ्याचा रु. १६२.४९ लाख 
असा एकूण रु. ४०६.२३ लाख निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत मृद आरोग्य पत्रिका व व्यवस्थापन कार्यक्रम सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात 
राबविण्यासाठी होणारा खर्च खालील ळेखाशिर्षांखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक -डी-३ मागणी क्रमांक -डी-३ 
२४०२ मृद व जल संधारण २४०२ मृद व जल संधारण 
(००(१०१)मृद सर्वेक्षण व चाचणी (००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी 
(00) (१३) कृषि उन्नती योजना-मृद आरोग्य व्यवस्थापन | (००)(१५) कृषि उन्नती योजना-मृद आरोग्य व्यवस्थापन 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
केंद्र हिस्सा-६०% (२४०२ १०४६)योजनांतर्गत राज्य हिस्सा- ४०% (२४०२ ए०१२) योजनांतर्गत 
३३- अर्थसहाय ३३- अर्थसहाय 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक -डी-३ मागणी क्रमांक -डी-३ 
२४०२ मृद व जल संधारण २४०२ मृद व जल संधारण 
(००)(१०१)मृद सर्वेक्षण व चाचणी (00)(909)4a सर्वेक्षण व चाचणी 
(00) (१६) कृषि उन्नती योजना - मृद आरोग्य पत्रिका | (००)(१७) कृषि उन्नती योजना -मृद आरोग्य पत्रिका 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
केंद्र हिस्सा- ६०% (२४०२ओ  ०४१(सर्वसाधारण) | राज्य हिस्सा- ४०% (२४०२ Boy) (सर्वसाधारण) 
योजनांतर्गत, योजनांतर्गत, 
३३- अर्थसहाय ३३- अर्थसहाय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२२/प्र.क्र.१४७/१ओ 


४. सदर योजना राबविताना खालील अटी व शा्तीचे पालन करण्यात यावे- 


& . 


१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 


२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाळ व उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. 
योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


३) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 
अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे 
मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात 
घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


४) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


५) सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर 


नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/?.//.) / मॅन्युअळचे अधिन 


राहून/0./.७.तत्वानुसार/0/७ च्या निर्देशानुसार / प्रचलित शासन निर्णय /नियम / परिपत्रक 


/तरतुदी नुसार, बजेट व कोषागार नियमावली नुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 


यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकाराचा भंग होणार 


नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


६) वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी पीएफएमएस (PFMS) मधील SNA 
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 


७) सदर योजनेकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 


नियंत्रण अधिकारी म्हणून व सहाय्यक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिळा, उपविभाग तीन 


मधील अनु.क्र.४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार 


तसेच नियोजन विभागाच्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.५२/व्यय-१, 
दि.२२.०२.२०२३ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२२/प्र.क्र.१४७/१ओ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२०१६४०२८७१०१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 

)VERNMENT OF MAHARASHTRA, 

RE AND ADF DEPARTMENT, 
८487: '38383bf91 bbd037b93b4bd/6 


UMESH NARAYAN - : 
CHANDIWADE ccs 
(SRT चांदिवडे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


४. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर . 
. सर्व कृषि संचाळक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७. प्रकल्प संचालक, आत्मा, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


qo. 
१०८ 
१२. 
१३. 


सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्राळय, मुंबई. 

निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


